AURA 


RNI No.MAHBIL / 13 / 2 / 2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग 


वर्ष - ९ , अंक - ९ ] 


सोमवार , फेब्रुवारी १०, २०२० / माघ २१ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ०२ 


असाधारण क्रमांक ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


आयुक्त, महानगरपालिका यांजकडून 


जळगाव शहर महानगरपालिका, 


जळगाव 


पोट-निवडणूक - २०२० 


क्रमांक जशमनपा/पोट- नि -२०७१ / २०२०.- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९ ४९, अनुसूची ‘ ड , प्रकरण १, निवडणूक नियम 
क्रमांक- ३ ९ ( २) व राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा -२०१९ /प्र. क्र . १३/ का -५, दिनांक 
४ जानेवारी २०२० नुसार मी , डॉ. अविनाश ढाकणे, आयुक्त , जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , 
जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १९ - अ च्या दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० रोजी होणाऱ्या पोट -निवडणुकीकरिता निवडणूक लढविणाऱ्या 
उमेदवारांपैकी एकच उमेदवार शिल्लक राहिल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा -२०२० / 
प्र.क्र . १३ / का -५ , दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२० अन्वये सदर उमेदवार बिनविरोधी विजयी घोषित करणेस हरकत नसल्याचे कळविल्याप्रमाणे खालील 
उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागातून महानगरपालिका सदस्य म्हणून बिनविरोध निवडून आलेले आहेत. 


w 


परिशिष्ट 


प्रभाग 


जागा 


सदस्याचा पत्ता 


पक्ष 


निवडून आलेल्या 
महानगरपालिका 


क्रमांक 


क्रमांक 


शेरा 
( जर जागा राखीव 
असेल तर कोणासाठी) 


सदस्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ ९ 


अ 


सौ . निता मंगलसिंग सोनवणे 


शिवसेना 


गट नंबर ३० , प्लॉट नंबर ५७, 
हनुमान मंदिराजवळ , मुक्ताईनगर , 


अनुसूचित जमाती 
( महिला). 


जळगाव . 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 

आयुक्त , 
जळगाव शहर महानगरपालिका , जळगाव. 


जळगाव , १० फेब्रुवारी २०२० . 


, 


( १ ) 


वि ( एच ) ६८७ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- नाशिक विभाग , फेब्रुवारी १०, २०२० / माघ २१, शके १९ ४१ 


आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी यांजकडून 


अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर 


पोट -निवडणूक - २०२० 


क्रमांक साप्रवि / पोट -निवडणूक -६ ९ ६/ २०२०.- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ६ - अ ची पोट-निवडणूक घेण्याबाबत मा . सचिव , 
राज्य निवडणूक आयोग यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा २०१९/ प्र. क्र . १३/ का -०५ , दिनांक ४ जानेवारी २०२० अन्वये पोट - निवडणूक - 
२०२० च्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता . त्यानुसार प्रभाग क्रमांक ६- अ च्या जागेसाठी दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० रोजी 
पोट -निवडणुकीसाठी मतदान घेण्यात आले . 

अहमदनगर महानगरपालिका, पोट -निवडणूक - २०२० साठी प्रभाग क्रमांक ६- अ चा मतमोजणीचा निकाल दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२० रोजी 
जाहीर करण्यात आलेला आहे. 


, 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील अनुसूची ड , प्रकरण १, निवडणूक नियम ३९ (२) व मा . सचिव , राज्य निवडणूक आयोग 
यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/ मनपा -२०१९/प्र. क्र . १३ / का -०५ , दिनांक ४ जानेवारी २०२० च्या पोट -निवडणूक कार्यक्रमानुसार निवडून आलेल्या 
महानगरपालिका सदस्याचे नाव , राहण्याचे ठिकाण ( पत्ता), पक्ष व आरक्षण याबाबतची माहिती मी, राहुल द्विवेदी , आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, 
पोट-निवडणूक - २०२० , अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर याद्वारे खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे. 


परिशिष्ट 


नवनिर्वाचित सदस्याचे नाव 


पत्ता 


पक्ष 


आरक्षण 


प्रभाग 
क्रमांक 


१ 


२ 


سه 


30 


५ 


६ - अ 


जाधव पल्लवी दत्तात्रय 


भारतीय 


प्लॉट नंबर ९ ६ , पंचरत्न निवास , 
सूर्यानगर , औरंगाबाद रोड, 


जनता 


अनुसूचित 
जमाती 
( महिला ). 


अहमदनगर . 


पार्टी 


राहुल द्विवेदी , 
आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, 

पोट-निवडणूक - २०२०, 
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर. 


अहमदनगर , ७ फेब्रुवारी २०२० . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


